महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी 
चालक कल्याणकारी मंडळाच्या नावाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक - एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक १६.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या 
अनुषंगाने दिनांक १६.०३.२०२४ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर मंडळाचे 
नाव “धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी 
मंडळ” असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या 
अनुषंगाने दिनांक १६.०३.२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर मंडळाचे 
नाव “धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी 
मंडळ” असे करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२०१४२४५९७०२९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL : 


799db99 


(सागर धों. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


५. मा.अध्यक्ष, विधान सभा, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा.मंत्री, (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. मा.मंत्री, (Ped व उद्योजगता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. मा.मंत्री (कामगार )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१४. सर्व विधान मंडळसदस्य, विधान भवन, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८. प्रधान सचिव (उद्योग),उद्योग, ऊर्जा ,कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२. सचिव, वित्त (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३. सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा ,कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२७. सर्व विभागीय आयुक्त. 
२८. सर्व जिल्हाधिकारी. 
२९. सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 
३०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
३१. सह सचिव (परिवहन), गृह विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३२. निवडनस्ती. 


-0 
me 
se 


A 
> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


